अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-अ) या संवर्गातील 
रिक्त पदावर पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेमध्ये 
अंशत: बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- इएसटी-२७१५/प्र.क्र.२४४/राउशु-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ७ एप्रिळ, २०१६. 


वाचा:- शासन आदेशा क्र.इएसटी-२७१५/प्र.क्र.२४४/राउऱ्यु-१, दि.१०.०३.२०१६ 


शासन आदेश- 

श्री. एस. एल. कदम, उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-ब) यांना संदर्भाधीन आदेशान्वये अधीक्षक, राज्य 
उत्पादन शुल्क (गट-अ) या पदावर पदोन्नती देण्यात आली असून अमरावती विभागामध्ये अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
अकोला या पदावर त्यांना पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर पदस्थापनेमध्ये अंशत: बदल करुन श्री. एस. एल. कदम 
उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-ब) यांना अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, बुलढाणा येथील रिक्‍तपदी पदस्थापना 
देण्यात येत आहे. 


पदोन्नतीसंदर्भात इतर अटी व शर्ती पूर्वीच्या आदेशाप्रमाणेच लागू राहतील. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क मुंबई यांनी 
स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन, श्री. कदम यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर 
होण्याबाबत कळविण्यात यावे. श्री. कदम यांनी अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, बुलढाणा या पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर 
त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१६०४०७१८१९४८२९२९ असा आहे. हा Seay डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, _ | 
PUunaM Hiraman १०५६५ 
ou=Joint Secretary, postalCode=400032, 
Wagde 100 हव 
(पु. हि. वागदे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रती: 


-0 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

सर्व विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, बुलढाणा 

सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.) 

संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.) 

निवडनस्ती (राउशु-१). 


AD 


AN 


Cc 
ae 


£58) oC 
wmaereveoewTwe Se Ll TN 


S 


